ग्रामीण रुग्णालय, ert जि. भंडारा येथे 
पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षक 
सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास परवानगी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/जिरुगोंदिया/कंआसे/प्रदे/५७७६२-६४/२० दि..०४.२०२१ 


प्रस्तावना : 

ग्रामीण रुग्णालय, सिहोरा जि. भंडारा येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवेचे 
माहे एप्रिल,२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

ग्रामीण रुग्णालय, सिहोरा जि. भंडारा येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवेचे 
माहे एप्रिळ,२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीतील मे. महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. पुणे 
या पुरवठादाराचे रु.४,१७,८५९/- इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती 
१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या HLH searches व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 
२) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१९७/आरोग्य 3 


३) 


. 


सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आळे नसल्याची 
खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 

देयके अदा करतांना कोणतीही अनियमितता झाल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सक, मुख्य 
प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार राहतील. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी सदर 
पुरवठादाराचे देयके अदा करतांना सुरक्षा रक्षकाची सेवा दिल्याचे खात्री व काळया यादीत 
टाकण्यात आलेले नाही यांची खात्री करण्यात यावी. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी सदर 
पुरवठादाराचे नांव काळया यादीत टाकण्यात आलेले नाही यांची खात्री करण्यात यावी 

सदर प्रस्तावारवरील खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२१० ०४१३ (१०-कंत्राटी सेवा) यामधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१२३/प्र.क्र. ३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दि. १५ एप्रिल, 


२०१७ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिळा,उपविभाग - एक मधील 


अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 


त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२१०५९२५८०१७ असा आहे. आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१९७/आरोग्य 3 


२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, भंडारा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. भंडारा. 

वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, सिहोरा जि. भंडारा. 

निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


ea ae G&G © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


